शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसझाळा, नांदेड. 
येथील औषधी परिक्षण प्रयोगशाळेसाठी केंद्रीय 
योजनेच्या अनुदानातून यंत्रसामग्री खरेदीसाठी 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 
(रु.४०.०० लाख/- 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकी शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय क्र. आयुष-२०१९/प्र.क्र.२३/१९/आयु-२, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, गो.ते.संकुल, ९ वा माळा,मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
१११/ उद्योग-४, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६ 
२) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र. आयुसे - २००६/ 
प्र.क्र.६७/०७/ आयु - १, दिनांक २८ जानेवारी,२००८. 
३)शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य 
दिनांक २६ जुले, २०१७. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय आयुष अभियान केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत शासकीय आयुर्वेद व युनानी 
WANS, नांदेड यांना शासकीय आयुर्वेद व युनानी Vaasa अंतर्गत असलेल्या औषधी 
परिक्षण प्रयोगशाळेत उत्पादित होणाऱ्या आयुर्वेदिक व युनानी औषधी व कच्ची औषधी द्रव्यांचे 
तपासण्यांची कामे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पार पाडता यावीत, याकरीता यंत्रसामुग्री व साधन सामग्री 
खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


राष्ट्रीय आयुष अभियान केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत शासकीय आयुर्वेद व युनानी 
रसशाळा, नांदेड यांना औषधी परिक्षण प्रयोगशाळेसाठी रु.७१.०१ लाख इतका निधी मंजूर असून 
सदर निधीमध्ये रसशाळेसाठी यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी रु.४०.०० लाख इतका निधी राखीव आहे. 
त्यानुसार औषधी परिक्षण प्रयोगशाळेत उत्पादित होणाऱ्या आयुर्वेदिक व युनानी औषधी व कच्ची 
औषधी द्रव्यांचे तपासण्यांची कामे ae पार पाडता यावीत, याकरीता अधिष्ठाता, 
शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसझाळा, नांदेड याना मंजूर झालेल्या रु.४०.०० लाख (रु. चाळीस 
लाख मात्र) एवढया रक्कमेची यंत्रसामुग्री / साधन सामग्री खरेदीच्या प्रस्तावास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


यंत्रसामग्री / उपकरणाचे नाव खरेदी नग दर प्रती अंदाजित एकूण किंमत 
अ.क्र. (अंदाजित) 

न २ 3 8 4 

q Atomic Absorption Spectrophotometer ०१ २५,००,०००/- २५००००० 
२ Computer with PC ०४ ५०,०००/- २००००० 
3 Plantum Crucible ०४ ५०,०००/- २००००० 
छु Rotatery Shaking Machine ०१ २,००,०००/- २००००० 
प्‌ Density Meter ०१ २,००,०००/- २००००० 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.२३/१९/आयु-२, 


६ Air Conditioner 03 4o,000/- १५०००० 
\9 Tablet Disintegration Apparatus ०१ १,००,०००/- १००००० 
८ Boiling Point Determination Apparatus ०१ १,००,०००/- १००००० 
९ T.L.C.Apparatus with all Acceoseries ०१ १,००,०००/- १००००० 
१० Steel Distillation Apparatus ०१ १,००,०००/- १००००० 
११ Vaccume Oven ०१ (90 ,000/- (90000 
22 | Refrigerater 03 2§,§00/- ८०००० 

एकूण रुपये ४०,००.००० 


२. सदर यंत्रसामुग्री खरेदीकरीता येणारा खर्च राष्ट्रीय आयुष अभियान-केंद्र पुरस्कृत 
योजनेंतर्गत प्राप्त निधीतून भागविण्यात यावा 


३. अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसझाळा, नांदेड यांना राष्ट्रीय आयुष अभियान 
केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत मंजूर निधीमधून रु.४०.०० लाख (रु.चाळीस लाख मात्र) एवढ्या 
रक्कमेची यंत्रसामुग्री / उपकरणे खरेदी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दि.२६ जुले, २०१७ नुसार रु.३.०० लाखाचे वरील यंत्रसामुग्री 
हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचेकडून व रु. 3.00 
लाखाचे आतील यंत्रसामुग्रीची खरेदी ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय 
क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दि.०१ डिसेंबर, २०१६ आणि शासन निर्णय, 
क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.८.२०१७ मधील मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
संस्थांस्तरावर खरेदी करण्यात यावी. तसेच कोणत्याही बाबीतील अनियमितता होणार नाही याची 
संचाळक, आयुष यांच्या कार्यालयासह संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१२१२०४३५०५१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 
Date: 2019.02.12 12:08:08 +05'30' 


(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई, 
२) अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद व युनानी VAST, नांदेड. 
3) महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
६) निवड नस्ती (आयु-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


